दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील राज्य निवडणूक आयोग 
कार्यालयातील गट-क संवर्गातील “ वाहन 
चालक” हे पद दिव्यांगांच्या पद 
सुनिश्चितमधून वगळण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१९/०३/प्र.क्र. ३/३७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग- २०१३/प्र.क्र.३५ / 
दि.क.२, दि. ०७.१०.२०१६ 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/क्र.२५१/ 
दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 
६) राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे क्रमांक रानिआ/आस्था-२०२१/६१/का-२, 
दिनांक १५ मार्च, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 
७ सामान्य प्रशासन विभाग , समक्रमांक दिनांक २३/०२/२०१ चा शासन निर्णय 
८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पत्र क्र. दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/ 
/का.क्र.२, दिनांक २३/०६/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम 33 नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.inal संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of 
Post identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 08.09.2029 
या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. याबाबत राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.सदर शासन निर्णयातील 
निर्देशानुसार दिनांक २३/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांग 
प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या तज्ञ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१९/०३/प्र.क्र. 3/30 


समितीने दिनांक २१.६.२०२१ च्या बैठकीत गट-क संवर्गातील “वाहन चालक” हे पद दिव्यांगाच्या 
सुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबत सूचित केले आहे. 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक 
न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द केलेली आहे. यामधून “वाहन चालक” हे पद 
दिव्यांगाच्या सुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबत तज्ञ समितीच्या दिनांक २१.६.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य निवडणूक आयोग 
कार्यालयातील गट-क संवर्गात” “वाहन चालक” हे पद दिव्यांगासाठी केलेल्या पद 
सुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत आहे. 
3: सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०८२६११२५०८०४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MILIND NARAYAN & 
HARDAS 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
२. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
३. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री (राजशिष्टाचार),मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
८. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 
११. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, १ ला मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई- ४०० ०3२. 
१२. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
१३. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


